संदर्भ : 


१, 
2. 
3. 


१ 


[७] 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-रफ्तार या 
योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा सन 
२०१९-२० मधील अखर्चित रु.२३.३३ कोटी 
निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षी विनियोगात 
आणण्याकरिता वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.९०/१४-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ११ सप्टेंबर, २०२० 


कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.०४१८/प्र.क्र.१५५/१४-अ, दि. २७/०४/२०१७ 

वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.४४/अर्थ-३, दि.०१.०४.२०१९ 

कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 
पत्र क्र. ७-१/२०१९- आरकेव्हीवाय, दि. २२/०२/२०१९ 


. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०६/०६/२०१९ 


. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०३१९/प्र.क्र.८८/१४-अ, दि. २९/०६/२०१९ 
. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०३१९/प्र.क्र.९०/१४-अ, दि. २७/०८/२०१९ 
. कृषि, सहकार व शोतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शहोतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


पत्र क्र. १-१५/२०१९ आरकेव्हीवाय/१, दि. ०४/०३/२०२० 


. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०१९/प्र.क्र.०७/कार्यासन.६,दि. २०/०३/२०२०. 
. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.राकृवि ०३१९/प्र.क्र.९०/१४-अे, दि. २०/०३/२०२०. 
. कृषि, सहकार व शेतकरी कल्याण विभाग, केंद्रिय कृषि व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांचे 


पत्र क्र. ७-३/२०१९ आरकेव्हीवाय, दि. १५/०४/२०२० 


प्रस्तावना : 


राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - VAR ही योजना केंद्र व राज्य शासनाच्या अनुक्रमे ६०:४० प्रमाणात 


अर्थसहाय्याने राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत सन २०१९-२० करिता सर्वसाधारण राकृवियो करिता 


(Normal RKVY) && शासनाने संदर्भ क्र. ३ येथील दि. २२/०२/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यास एकूण 
₹४१८.४५ कोटी रक्कमेचे वार्षिक नियतवाटप (Allocation) मंजूर केले होते व त्यापैकी रु.४७.४२ कोटी निधी 
अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी वितरीत करण्यात आले होते. राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेंतर्गत अनुसूचीत जमाती 


प्रवर्गाकरिता पहिल्या हप्त्यातील केंद्र हिऱऱ्याचा रु. १४.२३ कोटी व त्यासमरूप राज्य हिळछ्याचा रु.९.४८ कोटी 


असा एकूण ₹ २३.७१ कोटी निधी संदर्भ क्र. ६ येथील दि. २७/०८/२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये आयुक्‍त 


(कृषि) यांना वितरीत करण्यात आलेला आहे आणि संदर्भ क्र. ७ येथील दि.०४/०३/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये 


राज्यास प्राप्त दुसर्‍या हप्त्यातील केंद्र हिश्‍ड्याचा ₹१४.२३ कोटी निधी व त्या समरूप राज्य हिछ्याचा ₹९.४८ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0398 /प्र.क्र.९०/१४-अओ 


कोटी निधी असा एकूण ₹२३.७१ कोटी निधी संदर्भ क्र. ९ येथील दि.२०/०३/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
आयुक्त (कृषि) यांना वितरीत करण्यात आला होता, तथापि सदर निधीचे देयक मार्च अखेरीस बीडीएस 
प्रणाळीमधील तांत्रिक अडचणींमुळे तसेच करोना महामारीच्या पार्श्वभुमीवर कोषागारातुन आहरीत करता आले 
नाही. 


केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. १० येथील दि. १५/०४/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये सन २०१९-२० मधील राष्ट्रीय 
कृषि विकास योजना - रफ्तार योजनेचा अखर्चित निधी पुनजिवित (Revalidate) करुन सन २०२०-२१ मध्ये 
विनियोग करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर अखर्चित निधीपैकी अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा निधी 
चालू वर्षामध्ये खर्च करण्यासाठी आयुकत (कृषि) यांना वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती, 
त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णयः 


१. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी सन २०१९-२० मधील 
रु.२३.७१ कोटी निधी वितरणाबाबतचा संदर्भ क्र. ९ येथील दि.२०/०३/२०२० रोजीचा शासन निर्णय या शासन 
निर्णयान्वये अधिक्रमित करण्यात येत आहे. 

२. या शासन निर्णयान्वये सन २०१९-२० मध्ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत अनुसूचित 
जमाती प्रवर्गाकरिता प्राप्त झालेल्या रु.२३.७१ कोटी निधीपैकी केंद्र व राज्याच्या ६०:४० अर्थसहाय्याच्या 
प्रमाणात ₹२३.३३ कोटी निधी (रुपये तेवीस कोटी तेहत्तीस लाख फक्त) सन २०२०-२१ या वर्षात मंजूर 
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी पुनर्णजिवित करुन आयुक्‍त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे 
पुढीलप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत - 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ. योजनेचे नाव अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता मंजूर निधी (६०:४०) 
a केंद्रहिस्ता  राज्यहिस्सा एकूण 
हि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - LAR - १४.०० 8.33 23.33 
सर्वसाधारण राकृवियो (Normal RKVY) 


३. परिच्छेद क्र. २ मध्ये नमूद केल्यानुसार, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - WAR या योजनेंतर्गत केंद्र 
हिस्याचा ₹१४.०० कोटी (रुपये चौदा कोटी फक्त), आणि त्या समरूप राज्य हिस्स्याचा ₹९.३३ (रुपये 
नऊ कोटी तेहत्तीस लाख फक्त) असे एकूण रु. २३.३३ कोटी (रुपये तेवीस कोटी तेहत्तीस लाख फक्त) 
उपलब्ध करुन दिला असून तो योजनेच्या केंद्र व राज्य हिस्स्याच्या पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन 
२०२०-२१ मध्ये अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा - 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0398 /प्र.क्र.९०/१४-अओ 


प्रवर्ग केंद्र हिस्सा राज्य हिस्सा 
मागणी क्रमांक टी -५ मागणी क्रमांक टी -५ 
२४०१- पीक संवर्धन २४०१- पीक संवर्धन 
७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 


अनुसूचित | (०१) (२८) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय HF | 09- जनजाती उपयोजनेंतर्गत योजना 
जमाती । विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य | (०१) (२९) कृषि उन्नती योजना - राष्ट्रीय कृषि 


(पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत योजना) विकास योजना अंतर्गत अर्थसहाय्य (राज्य 
(केंद्र हिस्सा ६० टक्के) हिस्सा Yo टक्के) 
(२४०१ ॥७४४) ३३-अर्थसहाय्य (२४०१ ॥७५३) ३३-अर्थसहाय्य 


. याशासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय कृषि षिकास योजनेंतर्गत अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरिता पुढील अंमलबजावणी 


यंत्रणांना ₹२३.३३ कोटी निधीच्या प्रकल्पनिहाय वितरणाबाबतचा तपशिल सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट-अ 
मध्ये नमूद केला आहे व त्याचा गोषवारा पुढीलप्रमाणे : - 


(रक्‍कम ₹ कोटी) 
अ.क्र वितरीत निधीचा अंमलबजावणी यंत्रणानिहाय तपशील वितरीत निधी 
शनि . | आयुक्‍्त((कृषि) १९.९३ 
२. | आयुक्त दुग्धविकास ३.४० 

एकूण वितरीत निधी (अनुसूचीत जमाती प्रवर्ग) २३.३३ 


. या शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेल्या ₹ २३.३३ कोटी रक्कमेचे कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता 


सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून आणि 
आयुक्त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी वितरीत केळेला ₹२३.३३ कोटी निधी 


कोषागारातून आहरित करुन आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या नावे उघडण्यात आलेल्या स्वीय 
प्रपंजी लेखा खात्यात (PLA) जमा करावा व तसे शासनास अवगत करावे आणि Aga सदर निधी संबंधित 
प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी विविध अंमलबजावणी यंत्रणांना वर्ग करण्यात यावा. 


. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - रफ्तार या योजनेंतर्गत मंजूर प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी अनुसूचित 


जमाती प्रवर्गाकरिता उपलब्ध होणार्‍या निधीचा विनियोग करताना दि.२९/०६/२०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयातील सूचना / कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 


. हाशासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६/०४/२०२० नुसार विहीत 


केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि ०३१९ /प्र.क्र.९०/१४-ओ 


अधिकारांनुसार, आणि आदिवासी विकास विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.७४९, दि. ०७/०७/२०२० व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. १४३/२०२०/व्यय-१, दि. १८/०८/२०२०, अन्वये, सन २०१९-२० मधील 
अखर्चित निधी पुनर्जिवित करुन चालू वर्षाकरिता खर्च करण्यास दिलेल्या मंजूरीच्या अनुषंगाने व त्यांच्या 
सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 

९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१११३२२२४९७०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Shrikant Chandrakant Andge 


5 h ri kant DN: CN = Shrikant Chandrakant Andge, C = IN, 


S = Maharashtra, O = Government Of 


Chandrakant Andgé bzpitmont °0 Aateutare ane ADF 


(श्रीकांत चं. आंडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत: 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान सचिव (पदुम व पणन), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

५. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. व्यवस्थापकीय संचालक (MSHMPB), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे 
८. आयुक्‍त (पशुसंवर्धन), औंध, पुणे 

९. आयुक्त (दुग्धव्यवसाय), वरळी, मुंबई 

१०. आयुक्‍त (मत्स्यव्यवसाय), मरीन ड्राईव्ह, मुंबई 

११. महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे. 
१२. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

१३. संचालक (प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 

१४. संचालक (रेशीम), विभागीय आयुक्तालय परिसर, सिव्हील लाईन्स, नागपूर 

१५. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 

१६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ, गुलटेकडी, मार्केट यार्ड, पुणे 
१७. महालेखाकार (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
१८. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 

१९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 

२०. सहायक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

२१. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 

२२.मा. मंत्री (कृषि व फलोत्पादन) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 

२३. निवड नस्ती. 


ae 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः राकृवि 0398 /प्र.क्र.९०/१४-अओ 


परिशिष्ठ - अ 

कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्र. राकृवि ०३१९ /प्र.क्र. ९०/१४-अ , दि. ११/०९/२०२० चे सहपत्र 
राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत प्रकल्प / अंमलबजावणी यंत्रणा निहाय अनुसूचीत जमाती प्रवर्गाकरिता रु. २३.३३ कोटी निधीचे वितरण 


वर्ष - २०१९-२० (रक्‍कम रु. कोटीत) 
अ. प्रकल्पाचे नाव प्रकल्प प्रकल्प | प्रकल्प | सन २०२०- | सन २०२०- या शासन 
क्र मंजूरीचे | किंमत | किंमतीपैकी | २१पर्यत | २१करिता निर्णयान्वये 
वर्ष wefan | वितरीत शिल्लक वितरीत करण्यात 
हिस्सा | केलेला निधी | प्रकल्प किंमत येत असलेला 
/निधी निधी 
२ ३ | ४_| 4 & ७ (६-६) ८ 
| 9 | संरक्षीत शेती प्रकल्प २०१८-१९ | ३००.०० | 440,00 ९९.१९ ५०.८१ ४.८० 
२ | कांदा चाळ उभारणी २०१८-१९ | ३००.०० | १५०.०० १३६.३६ १३.६४ २.११ 
३ | रु.१.५० लक्ष वार्षिक उत्पन्न असलेल्या 
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती 
तता सिंचन 2098-20 | १४५.०० | १४५.०० ६२.७८ ८२.२२ १३.०२ 
प्रवर्गाच्या होतकर्‍्यांना नवीन सिंचन विहीर 
बांधण्यासाठी अर्थसहाय्याचा प्रकल्प 
अ. आयुक्‍त (कृषि ७४५.०० | ४४५.०० २९८.३३ १४६.६७ १९.९३ 
४ | संपतराव देशमुख दुध संघ, सांगली या 
संघाच्या दुग्धशाळेचे YOTLPD क्षमतेवरुन १ 
LLPD क्षमतेपर्यंत विस्तारीकरण व २०१७-१८ | १५.४७ ७.७३ ५.३० २.४३ ०.८० 
आधुनिकीकरण आणि दोन 90 TLPD 
क्षमतेच्या शितकरण केंद्र उभारणी प्रकल्प 
५ | मराठवाडा अँग्रो प्रोसेस फार्मर प्रोडयुसर 
कपंनी लि., कळंब, जि. उस्मानाबाद च्या 
= rain 2098-20 १४.५२ ७.२६ = ७.२६ ०.८० 
दुग्ध प्रक्रिया युनिटचे 30 TLPD क्षमतेवरुन 
9 LLPD क्षमतेपर्यंत विस्तारीकरण प्रकल्प 
६ | दत्तसाई मल्टीस्टेट को.ऑप. मिल्क अँण्ड 
मिल्क प्रोडक्टस लि. चिलवडी, ता. जि. 
२०१९-२० ४.३६ २.१८ | २.१८ ०.२५ 
उस्मानाबाद येथे १० TLPD क्षमतेचे नवीन 
दुग्ध प्रक्रिया युनिट उभारणी प्रकल्प 
७ | राजअमृत मल्टी स्टेट को-ऑप. मिल्क 
युनियन लि., ता. फलंब्री, जि. औरंगाबाद त ह see | ek ie 
येथे TLPD क्षमतेचे नवीन दुग्ध प्रक्रिया न | न | 
युनिट उभारणी प्रकलं 
८ | श्री. वारणा सहकारी दुध उत्पादक प्रक्रिया 
संघ मर्या. तात्यासाहेब कोरेनगर, 
वारणानगर, ता. पन्हाळा, जि. कोल्हापूर |२०१९-२० | २३.६७ | ११.८३ ति ११.८३ १.३५ 
दुग्ध शाळा व अन्य संलग्न बाबी उभारणी 
प्रकल्प 
ब. आयुक्त (दुग्धविकास) ६१.९० | ३०.९४ ५.३० २५.६४ ३.४० 
एकूण (अ--ब) ८०६.९० |) ४७५.९४ ३०३.६३ १७२.३१ २३.३३ 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


